RNI No . MAHBIL / 2009/31748 
Reg . No . MCS/174/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ४९ ] 


मंगळवार , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये २६ .०० 


असाधारण क्रमांक ७१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


पाव्या 


नगरविकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ४ था मजला 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 
____ क्रमांक एमयूएम २०१६ / प्र. क्र .९९ ( भाग-२) / नवि १७. - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे. ) याच्या कलम ३४१ क चे पोट 
कलम (१ब ) यांच्या तरतुदीनुसार, शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग , क्र . एमयूएम २०१६/ प्र.क्र .९९ ( भाग -०२)/ नवि - १७, दिनांक २१ एप्रिल 
२०१६ याद्वारे महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्रमध्ये उपविभाग भाग १ अ मध्ये पृष्ठ ३ व ४ वर उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र 
शासनाने अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित होणारे क्षेत्र आणि तालुका 
मुख्यालय असल्यामुळे हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी व उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी नेवासा नगरपंचायत या नावाने 
नगरपंचायत गठीत करण्यासाठी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३४१ क चे पोट- कलम (१), (१क ) आणि ( २) या अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या 
आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुछेद २४३- थ च्या खंड (२ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये अधिक तपशिलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे , संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करणे 
इष्ट वाटते ; 

__ त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३४१ क चे पोट-कलम (१), (१क ) आणि (२ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून व त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ मधील उपकलम ( ३ ), 
( ४ ) आणि ( ५ ) मधील तरतुदी पूर्ण केल्या असल्याने याद्वारे उक्त स्थानिक क्षेत्र हे, संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करीत असून , त्यासाठी 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ क चे पोट -कलम (१), (१ब ) ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे , नेवासा नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत 
गठीत करण्यात येईल. उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या हद्दीत यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


भाग एक - अ -( म . उ. वि .) - ७१ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५, शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” 
संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या अधिक तपशिलवारपणे वर्णन केलेले स्थानिक क्षेत्र. 

नेवासा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र . 


अनुसूची “ ब ” 
संक्रमणात्मक क्षेत्रातील स्थानिक क्षेत्राच्या हद्दीचा तपशील . 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( सन १९५९ चा क्र . तीन ) अन्वये स्थापन केलेल्या नेवासा या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्राची हद्द . 


कमणात्म 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . ना . पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


टीप. - प्रस्तावित नगरपंचायतीचे क्षेत्र दर्शविणारा आराखडा जनतेच्या निरीक्षणासाठी जिल्हाधिकारी , अहमदनगर, तहसीलदार, नेवासा , व 
नेवासा ग्रामपंचायत यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th September 2016 


NOTIFICATION 


e 


a 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No. MUM - 2016 /CR - 99 ( part - 02 )/UD - 17 : - Whereas by the Government Proclamation , Urban 
Development Department No. MUM - 2016 /CR - 99 ( part - 02 )/ UD - 17 , dated the 21st April 2016 
published in the Maharashtra Government Gazette , Central Sub division part 1A Extraordinary 
dated the 21st April 2016 at pages 3 - 4 issued in pursuance of the provisions of sub - section ( 1B ) of 
section 341A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah .XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of 
Maharashtra had invited objections to its proposal to issue a notification under sub -secti 
( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the said Act, to specify the local area of the revenue village panchayat 
Nevasa in Ahmednagar District , (hereinafter refered to as “ the said local area ” ) being an area in 
transition from a rural area to an urban area and a Taluka Headquarter , to be a transitional area 
and to constitute a Nagar Panchayat by the name of Nevasa Nagar Panchayat for the said 
transitional area ; 

And whereas, having regards to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the said 
local area, more particularly described in Schedule “ A ” appended hereto , to be a transitional 
area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) , ( 1A ) and ( 2 ) of section 
341A of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby , after compliance of the provisions of sub -sections ( 3 ), (4 ) and (5 ) of section 3 
of the said act, specifies the said local area to be a transitional area for which there shall be 
constituted a Nagar Panchayat as provided in sub -sections ( 1 ), ( 1B ) and ( 2 ) of section 341A of the 
said Act , by the name of the Nevasa Nagar Panchayat. The boundaries of the said Transitional 
area shall be such as are specified in Schedule “ B ” appended hereto . 


Schedule “ A ” 


* Description of the Local Area to be specified as a transitional area . 
The whole area of the village panchayat of Nevasa 


Schedule “ B ” 
* Boundaries of the Local area to be specified as a transitional area . 

Boundries of the area of the village panchayat of Nevasa constituted under the Maharashtra 
Village Panchayats Act (III of 1959 ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. N . PATIL , 
Deputy Secretary to Government. 


Note . — A Plan showing the area of the proposed Nevasa Nagar Panchayat is available for public 

inspection in the office working hours , in the office of the Collector of Ahmadnagar , the 

Tahasildar, Nevasa and Nevasa Grampanchayat . 
HTT 10 — 37-( .3. fa .) — 62-834 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , ४ था , मजला , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयूएम - २०१६ / प्र. क्र . ९९ ( भाग -०२) / नवि -१७. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना , नगरविकास विभाग क्र . एमयूएम - २०१६ /प्र .क्र . ९९ 
( भाग- ०२)/ नवि -१७, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र, ग्रामीण 
क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित होणारे क्षेत्र आणि तालुका मुख्यालय असल्यामुळे हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि या 
क्षेत्राकरिता नेवासा नगरपंचायत गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नव्याने गठित नेवासा नगरपंचायतवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या 
तरतुदीनुसार शासकीय अधिकाऱ्याचीनियुक्ती करणे इष्ट वाटते. 

म्हणून , आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४०) याच्या कलम ३४० च्या 
पोट-कलम ( २) मधील खंड १ मधील परंतुक (इ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याव्दारे, तहसीलदार नेवासा 
यांची नेवासा नगरपंचायत या नव्याने गठित केलेल्या उक्त नगरपंचायतीची उक्त अधिनियमांन्वये यथोचित रचना होईपर्यंत तहसीलदार , नेवासा यांची 
नेवासा नगरपंचायतीशी संबंधित सर्व अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज. ना . पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No. MUM - 2016 / C . R .99 ( part-02)/UD - 17 . — Whereas , by the Government Notification , Urban 
Development Department, No. MUM - 2016 /C . R . 99 (part -02)/UD - 17 dated the 6th September 2016 , 
the Government of Maharashtra has specified the local area of Village Panchayat, Newasa in 
Ahmednagar District , as a transitional area and a Taluka headquarter and has constituted a 
Nagar Panchayat by the name of the Newasa Nagar Panchayat for the said transitional area ; 

And, Whereas , it is expedient to appoint a Government Officer on newly constituted Newasa 
Nagar Panchayat in accordance with the provisions of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by paragraph ( i) of clause ( e ) of 
sub - section ( 2 ) of Section 340 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) and of all other powers enabling it in this 
behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints the Tahsildar , Newasa District 
Ahmednagar , as an Administrator of the said newly constituted Nagar Panchayat to exercise the 
powers and duties relating to the Newasa in Nagar Panchayat till the said Nagar Panchayat is 
duly constituting in accordance with the provisions of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. N . PATIL 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हापरिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ . 

क्रमांक झेडपीबी -२०१५ /प्र. क्र .९ / नेवासा (१) /पंरा - ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप विभाग , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ वरील पृष्ठ क्र . ६ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या आणि महाराष्ट्र जिल्हापरिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ 
( १९६२ चा महा . पाच ) च्या कलम - ४ चे पोट -कलम ( १) यासह कलम २५४ च्या पोट- कलम ( १) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांनुसार काढण्यात आलेल्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अधिसूचना क्र . झेडपीबी- २०१५ /प्र.क्र .३/ नेवासा (१)/ पंरा- ५ , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ ( यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा उल्लेख करण्यात येत आहे.) द्वारे नेवासा निवडणूक विभागातील नेवासा 
ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्राचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ पासून अहमदनगर जिल्ह्यातून वगळण्यात येत 
असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप विभाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ वरील पृष्ठ क्र .१ अन्वये 
प्रसिद्ध झालेली आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. चाळीस ) च्या कलम ३४१ ( अ ) 
च्या उप कलम (१), (१अ) आणि (२ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या नगरविकास विभागाच्या अधिसूचना 
क्र . एमसीओ- २०१४ / प्र. क्र .१३८ / नवि - १४ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१५ द्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र हे 
संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करून तसेच सदर अधिसूचनेसोबतच्या अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे नेवासा नगरपंचायतीची हद्द 
ठरवून , नेवासा नगरपंचायत या नावाने नगरपंचायत महाराष्ट्र शासनाने गठित केली आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभागाच्या उक्त अधिसूचनेस मा .मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आव्हानित करण्यात 
आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस कार्यपद्धतीनुसार पूर्व प्रसिद्धी देण्यात आलेली नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात 
आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रीट याचिका क्रमांक ११९९५ / २०१५ संदर्भाने दिनांक ५ एप्रिल २०१६ रोजी 
दिलेल्या आदेशान्वये सदरची रीट याचिका स्वीकारून अंतिमतः निकाली काढलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचना रद्द करणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हापरिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महा. पाच ) च्या कलम - ४ चे 
पोट - कलम ( १ ) यासह कलम २५४ च्या पोट -कलम (१ ) चा खंड ( क ) आणि महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अधिनियम ( १९०४ चा एक ) च्या 
कलम- २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाची दिनांक १५ जुलै २०१५ ची उक्त अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

dated the 6th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB - 2015 / C . R . 9 /Nevasa ( 1 )/ PR -5 . — Whereas, by Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department , No. ZPB - 2015 /C . R . 9 /Nevasa ( 1 )/PR -5 , dated 
the 17th November 2015 , issued in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1) 
of Section 254 read with sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and 
Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962), published in the Maharashtra Government Gazette , 
Extraordinary Part 1 - A , Central Sub -Division , dated 17th November 2015 , at page 7 , (hereinafter 
referred to as “ the said notification ” ), under which the Government of Maharashtra had declared 
that local areas comprising the whole area of the Village Panchayat of Nevasa Electoral Division 
is excluded from the Ahmednagar District, with effect from the 17th November 2015 ; 

And whereas , by Government Notification , Urban Development Department , No. MCO - 2014 ) 
C . R . 138 /UD - 14 , dated the 17th November 2015 issued in exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), published in the Maharashtra 
Government Gazette, Extraordinary Part 1- A , Central Sub -Division , dated the 17th November 
2015 , at page 3, under which the Government of Maharashtra has specified the whole area of the 
Village Panchayat , Nevasa in Ahmednagar District , as a transitional area , and constituted a Nagar 
Panchayat by the name of Nevasa Nagar Panchayat, and the boundaries of the said Nevasa Nagar 
Panchayat has been specified in Schedule “ B ” appended thereto ; 

And whereas , the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the Bombay 
High Court ; 

And whereas , it has also been brought to the notice of the State Government that the 
procedural requirements prior to the publication of the said notification have not been complied 
with ; 

And whereas, the Aurangabad Bench vide its order dated 5th April 2016 , passed in Writ 
Pention No. 11995 of 2015 , allowed the prayer clauses B , C , D , E , and F of the said Writ Pention , 
disposed of the said Writ Pention ; 

And whereas, with a view to take fresh proceeding in the matter , it is considered expendient 
to rescind the said notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1) of Section 
254 read with sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis 
Act, 1961 (Mah . V of 1962 ), and Section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( 1 of 1904 ) and 
of all other powers enabling it in that behalf, read with the Government of Maharashtra hereby 
rescinds the said Notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी- २०१५ / प्र . क्र .९ / नेवासा ( २ ) /पंरा- ५ . - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ , मध्य उप विभाग , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१५ वरील पृष्ठ क्र . ८ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ 
चा महा . पाच ) च्या कलम - ५ यासह कलम २५६ च्या पोट- कलम (१ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार काढण्यात 
आलेल्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अधिसूचना क्र . झेडपीबी- २०१५ / प्र.क्र . ३/ नेवासा ( २)/ पंरा - ५, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१५ ( यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा उल्लेख करण्यात येत आहे.) द्वारे नेवासा निर्वाचक गणातील नेवासा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्राचा 
समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र दिनांक १७ नोव्हेंबर ,२०१५पासून अहमदनगर जिल्हयातून वगळण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने जाहिर केले 
आहे; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप विभाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१५वरील पृष्ठ क्र .१ अन्वये 
प्रसिद्ध झालेली आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा . चाळीस) च्या कलम ३४१ ( अ ) 
च्या उप कलम ( १ ), ( १ अ ) आणि ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानसार काढण्यात आलेल्या नगरविकास विभागाच्या अधिसचना 
क्रमांक एमसीओ-२०१४ / प्र.क्र .१३८/ नवि - १४ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१५ व्दारे अहमदनगर जिल्हयातील नेवासा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र 
हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करुन तसेच सदर अधिसूचने सोबतच्या अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे नेवासा नगर पंचायतीची 
हद्द ठरवून , नेवासा नगर पंचायत या नावाने नगर पंचायत महाराष्ट्र शासनाने गठित केली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभागाच्या उक्त अधिसूचनेस मा . मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आव्हानित करण्यात 
आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस कार्यपद्धतीनुसार पूर्व प्रसिद्धी देण्यात आलेली नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक ११९९५/ २०१५ संदर्भाने दिनांक ५ एप्रिल, २०१६ 
रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सदरची रिट याचिका स्वीकारून अंतिमतः निकाली काढलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचना रद्द करणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा . अधि. पाच) च्या कलम- ५ यासह कलम 
२५६ च्या पोट कलम ( १) चा खंड ( ख ) आणि महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अधिनियम ( सन १९०४ चा एक ) च्या कलम - २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभागाची दिनांक १५ जुलै , २०१५ ची उक्त अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 -Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

dated the 6th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB . 2015 / C . R . 9 /Nevasa ( 2 )/PR -5 . — Whereas by the Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. ZPB . 2015 /C . R . 9 /Nevasa ( 2 )/PR -5 , dated 
the 17th November 2015 , issued in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub - section ( 1) 
of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ), published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary Part 1 
A , Central Sub - Division , dated 17th November 2015 , at page 9 , (hereinafter referred to as " the 
said notification ” ), the Government of Maharashtra had excluded the whole area of the Village 
Panchayat of Nevasa from the Nevasa Block of Ahmednagar District , with effect from the 17th 
November 2015 ; 

And whereas, by Government Notification , Urban Development Department, No. MCO . 2014 / 
C . R . 138 /UD - 14 , dated the 17th November 2015 issued in exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), published in the Maharashtra 
Government Gazette, Extraordinary Part 1- A , Central Sub -Division , dated the 17th November 
2015 , at page 3, under which the Government of Maharashtra has specified the whole area of the 
Village Panchayat, Nevasa in Ahmednagar District, as a transitional area , and constituted a Nagar 
Panchayat by the name of Nevasa Nagar Panchayat , and the boundaries of the said Nevasa Nagar 
Panchayat has been specified in Schedule “ B ” appended thereto ; 

And whereas, the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the Bombay 
High Court. 

And whereas , it has also been brought to the notice of the State Government that the 
procedural requirements prior to the publication of the said notification have not been complied 
with ; 

And whereas, the Aurangabad Bench has vide its order dated 5th April 2016 , passed in Writ 
Pention No. 11995 of 2015 , allowed the prayer clauses B , C , D , E , and F of the said Writ Pention , 
disposed of the said Writ Petition ; 

And whereas , with a view to take fresh proceeding in the matter , it is considered expedient 
to rescind the said notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub -section ( 1 ) of section 
256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . 
V of 1962 ), and section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( 1 of 1904 ) and of all other 
powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby rescinds the said 
Notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


TT 10 — 37-( 7 . 3. 19 .) — 68- 7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९. 

क्रमांक झेडपीबी- २०१५ / प्र.क्र .९ / नेवासा ( ३ )/पंरा- ५. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप विभाग , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१५ वरील पृष्ठ क्र . १० अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ (१९५९ चा महा. तीन ) च्या 
कलम- ४ चे पोट-कलम ( २) चा खंड ( ख ) यासह भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अधिसूचना क्र . झेडपीबी- २०१५ /प्र.क्र .३/ नेवासा (३) /पंरा-५ , दिनांक 
१७ नोव्हेंबर , २०१५ ( यापुढे जिचा “ उक्त अधिनियम ३ " असा उल्लेख करण्यात येत आहे.) द्वारे नेवासा, या महसुली गावांचा समावेश असलेले 
नेवासा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्राचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र संविधानाच्या भाग IX च्या प्रयोजनार्थ, दिनांक १७ नोव्हेंबर ,२०१५ पासून 
गाव म्हणून बंद करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने जाहिर केले आहे; 

आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप विभाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१५वरील पृष्ठ क्र .१ अन्वये 
प्रसिद्ध झालेली आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. चाळीस ) च्या कलम ३४१ ( अ ) 
च्या उप कलम ( १), (१ अ) आणि ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या नगरविकास विभागाच्या अधिसूचना 
क्र . एमसीओ- २०१४ / प्र.क्र . १३८ / / नवि - १४ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१५व्दारे अहमदनगर जिल्हयातील नेवासा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र हे 
संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करुन तसेच सदर अधिसूचने सोबतच्या अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे नेवासा नगर पंचायतीची 
हद्द ठरवून , नेवासा नगर पंचायत या नावाने नगर पंचायत महाराष्ट्र शासनाने गठित केली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभागाच्या उक्त अधिसूचनेस मा . मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आव्हानित करण्यात 
आले होते; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस कार्यपद्धतीनुसार पूर्व प्रसिद्धी देण्यात आलेली नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली 


. 


आहे; 


आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक ११९९५ / २०१५ संदर्भाने दि. ५ एप्रिल,२०१६ रोजी दिलेल्या 
आदेशान्वये सदरची रिट याचिका स्वीकारून अंतिमतः निकाली काढलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचना रद्द करणे इष्ट आहे; 

त्याअर्थी आता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( १९५९ चा महा. तीन) च्या कलम- ४ चे पोट -कलम (२) चा खंड ( ख ) यासह भारतीय 
संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) आणि महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अधिनियम ( सन १९०४ चा एक ) च्या कलम- २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभागाची दिनांक १५ जुलै, २०१५ ची उक्त अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 -Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

dated the 6th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT, 1959. 

No. ZPB .2015 / C . R . 9 /Nevasa /( 3 )/PR - 5 . — Whereas by Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. ZPB . 2015 /C . R . 9 /Nevasa ( 3 )/PR -5 , dated 
the 17th November 2015 , issued in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub - section ( 2 ) 
of section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959), read with clause (g ) of article 
243 of the Constitution of India , published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary 
Part 1 - A , Central Sub -Division , dated 17th November 2015 , at page 11 , (hereinafter referred to 
as “ the said notification ” ), the Government of Maharashtra had declared that the whole area of 
the Village Panchayat of Nevasa of the revenue village Nevasa , ceased to be the village , for the 
pupose of Part IX of the Counstitution , with effect from the 17th November 2015 ; 

And whereas , by Government Notification , Urban Development Department , No. MCO . 2014 / 
C . R . 138 /UD - 14 , dated the 17th November 2015 issued in exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), published in the Maharashtra 
Government Gazette, Extraordinary Part 1- A , Central Sub -Division , dated the 17th November 
2015 , at page 3, under which the Government of Maharashtra has specified the whole area of the 
Village Panchayat, Nevasa in Ahmednagar District, as a transitional area , and constituted a Nagar 
Panchayat by the name of Nevasa Nagar Panchayat , and the boundaries of the said Nevasa Nagar 
Panchayat has been specified in Schedule “ B ” appended thereto ; 

And whereas, the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the Bombay 
High Court. 

And whereas, it has also been brough to the notice of the State Government that the procedural 
requirements prior to the publication of the said notification have not been complied with ; 

And whereas , the Aurangabad Bench has vide its order dated 5th April 2016 , passed in Writ 
Pention No . 11995 of 2015 , allowed the prayer clauses B , C , D , E , and F of the said Writ Pention , 
disposed of the said Writ Petition ; 

And whereas, with a view to take fresh proceedings in thematter , it is considered expendient 
to rescind the said notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section (2 ) of section 
4 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959), and clause ( g ) of article 243 of the 
Constitution of India , and section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( 1 of 1904 ) and of all 
other powers enabling it in that behalf, read with the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the said Notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


nam 


Tovernon 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


TT 10 — 37-( 7 .3. fa .) — 68- 3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६/ भाद्र १५, शके १९३८ 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान 

४०० ००१, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ /प्र . क्र . ९ /( भाग १) /( १) /पं. रा . ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा 
महा. पाच ) याचे कलम ४ चे पोट-कलम ( १) यासह २५४ चे पोट - कलम (१) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ (५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून अहमदनगर जिल्ह्यातून वगळीत आहे . 

अनुसूची 
__ अ. जिल्हा गट निवडणूक 

स्थानिक क्षेत्र 

वगळण्याचा दिनांक 
विभाग 
( १) (२) (३) ( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


अहमदनगर 


नेवासा 


नेवासा 


मौ. नेवासा खुर्द ग्रामपंचायतीत 
असलेले संपूर्ण क्षेत्र . 


६ सप्टेंबर २०१६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, dated 6th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 9 /Part 1/( 1 )/PR - 5 . — In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub -section ( 1) of section 254 read with sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in 
this behalf , the Government of Maharashtra hereby excludes from the Ahmednagar District, the 
local areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date 
mentioned in column (6 ) thereof. 

Schedule 


District 


Block 


Local Areas 


Date of Exclusion 


Sr. 
No. 


Electoral 
Division 

( 4 ) 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(6 ) 


1 Ahmednagar Nevasa 


Nevasa 


The whole area of the 
Village Panchayat of 
Nevasa Khurd. 


6th September 

2016 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ATT To — 31 -( .3 . fq .) — 68- 337 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६/ भाद्र १५, शके १९३८ 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान 

०० ००१, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र. क्र . ९( भाग १) /( २)/पं. रा. ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा 
महा. पाच ) यांच्या कलम ५ यासह २५६ चे पोट-कलम (१ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत 
महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये 
नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्रे , स्तंभ क्रमांक (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक ६ 
सप्टेंबर २०१६ पासून अहमदनगर जिल्ह्याच्या नेवासा गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना , ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग, क्रमांक पीएसई. १०९६/ प्र.क्र . ११४ / ०५ , दिनांक १९ सप्टेंबर १९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, अहमदनगर जिल्ह्याशी संबंधित नोंद ८ मध्ये नेवासा तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३) मधील नोंदीसमोर 
स्तंभ ( ४) मध्ये “ नेवासा ” या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 
“ नेवासा गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून मौ. नेवासा खुर्द ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र ”. 

___ अनुसूची 
अ . जिल्हा 

गट निर्वाचक स्थानिक क्षेत्र / तालुका 

वगळण्याचा दिनांक 


गण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


अहमदनगर 


नेवासा 


नेवासा खुर्द 


मौ. नेवासा खुर्द ग्रामपंचायतीत असलेले 
संपूर्ण क्षेत्र 


६ सप्टेंबर २०१६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, dated 6th September 2016 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 9 /Part 1/( 2 )/PR -5 . — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
of Maharashtra hereby excludes from the Nevasa Block of Ahmednagar District, the local areas 
specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 6th day of September 
2016 ; and for that purpose amends the Government Notification , Rural Development and Water 
Conservation Department, No. PSE - 1096 /CR -114 /05 , dated the 19th September 1996 as follows, 
namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 8 relating to Ahmednagar District, 
against entry in column ( 3 ) relating to Nevasa Taluka, in column (4 ), for the words “ Nevasa Block ” 
the following shall be substituted , namely : 

“ Nevasa Block excluding the following local areas : 

The whole area of the Village Panchayat of Nevasa Khurd ” . 


Schedule 


Sr. 


District 


Block 


Local Areas 


Date of Exclusion 


Electoral 
College 


No . 


( 1) 


(2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 Ahmednagar 


Nevasa 


Nevasa Khurd 


The whole area of the 
Village Panchayat of 
Nevasa Khurd . 


6th September 

2016 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ६, २०१६/ भाद्र १५, शके १९३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान 

४०० ००१, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र. क्र . ९/ ( भाग १)/ ( ३ )/ पं. रा . ५ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९६१ ( सन १९५९ चा महा . अधिनियम 
तीन ) याचे कलम ४ चे पोट -कलम ( २) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या 
सुधारणांनुसार व संविधानाचा भाग - IX च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद, अहमदनगर , आणि ग्रामसभा, नेवासा खुर्द यांच्याशी 
विचारविनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे : 

अनुसूची 


अ . 


गाव 


स्थानिक क्षेत्रे 


गाव म्हणून संपुष्टात 
आल्याचा दिनांक 

( ४ ) 


( १) 


(२ ) 


( ३ ) 


नेवासा 


६ सप्टेंबर २०१६ 


मौ . नेवासा खुर्द ग्रामपंचायतीत असलेले 

संपूर्ण क्षेत्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बनकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, dated the 6th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 9/part 1 (3 )/PR -5 . — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub - section ( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act , 1961 ( III of 1959), read 
with clause (g ) of article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in 
that behalf, and in partial modification of all earlier notifications issued in this behalf , and after 

the Standing Committee of the Ahmednagar Zilla Parishad , and Gram Sabha 
Nevasa Khurd in Ahmednagar District , the Government of Maharashtra , hereby declares that 
the local areas specified in column ( 3 ) of the Schedule appended hereto , comprising the revenue 
Village Nevasa Kuhrd as specified in column ( 2 ) thereof, shall cease to be the Village for the 
purpose of Part IX of the Constitution with effect from the date shown in column (4 ) thereof : 


Schedule 


Sr. 


Revenue Village 


Local Areas 


Date of cessation 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 


6th September 2016 


Nevasa 
Khurd 


The whole area of the Village 
Panchayat of Nevasa Khurd . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


vernm 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


